सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण बदल्या २०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० जून, २०१९ 


वाचा -: संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअब/१०४/१२४/२०१९, दिनांक २९.०३.२०१९. 


शासन आदेठा -: 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
पत्रान्वये सादर केलेल्या सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट - अ यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण 
बदल्यांच्या प्रस्तावाची शासन स्तरावर तपासणी करुन खाली नमूद केल्याप्रमाणे सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत आहेत. 


सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 
अ.क्र.  अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 
iam श्री. अनिल हनुमंत नंदगिरी मुंबई ठाणे 
२ श्रीमती darrell अमित आगवणे मुंबई ठाणे 
३ | सौ. सिंधु प्रभाकर शोट्टी मुंबई नाशिक 
8 | at. सविता प्रदिप मोराळे मुंबई रायगड 
५ श्री. राजेंद्र यशवंतराव सुर्यवंशी मुंबई नाशिक 
६ श्री. ताहेर अब्बासभाई त्र्यंबकवाला मुंबई नाशिक 
७  । श्रीमती कविता रामचंद्र कांबळे मुंबई ठाणे 
८ | att. रविंद्र केशवराव साळी मुंबई जळगांव 
९ श्री. मिलिद माधवराव नेरळीकर मुंबई नाशिक 
"| ०__। श्री. विपिन विलास जोशी मुंबई मुंबई मुख्यालय 
ae q | श्रीमती at घनऱ्याम क्षिरसागर ठाणे मुंबई 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


अ.क्र.  अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 

१२ | श्री. सचिन लक्ष्मण पाटील पालघर मुंबई 

१३ | a. प्रल्हाद खंडु महाजन ठाणे मुंबई 

ag श्री. पोपट बाबुराव बनकर ठाणे मुंबई 

१५ | Sit. शोख इमरान शेख कादर ठाणे मुंबई 

१६ | श्रीमती उज्वला शिवराम गिते नवी मुंबई मुंबई 

१७ | श्री. ake वाजीद शोख खलील रायगड मुंबई 

१८ | श्री. उध्दव वासुदेव तरळगटटी रायगड मुंबई 

१९ | श्रीमती नसरीन गुलाब मणेर रत्नागिरी कोल्हापूर 

२० | श्री. अमोल वसंतराव विरकर रत्नागिरी कोल्हापूर 

२१ | ait. अंकुडा रमेडाराव कदम रत्नागिरी रायगड 

२२ | श्रीमती वर्षा दत्तात्रय प्रभु रत्नागिरी सिंधुदुर्ग 

२३ | श्रीमती शुभांगी ज्ञानोबा जाधव रत्नागिरी कोल्हापूर 

२४ | श्री. श्रीधर ईश्वर सावंत सिधुदुर्ग सातारा 

२५ _ श्रीमती अंजला कमलाकर नवगिरे नाशिक पुणे 

२६ | श्री. नितिन रमेश कहाणे नाशिक अहमदनगर 

२७ । श्री. मनोज दिनकरराव तोरणे नाशिक अहमदनगर 

२८ | श्री. archer हिरामण सोनवणे नाशिक धुळे 

२९ | श्री. शिवाजी पांडुरंग पाटील नाशिक नंदुरबार 

३० | श्री. नानासाहेब शांकर तांबे नाशिक ठाणे 

३१ श्री. रमेश खंडु माने नाशिक धुळे 

३२ | ait. जयंत काशीनाथ दिवटे नाशिक जळगांव 

३३ श्री. अमनखान सरदारखान पठाण धुळे नागपूर 

३४ | सो. प्रतिभा भैय्यासाहेब मगर धुळे जळगांव 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


अ.क्र.  अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 

३५ | al. चंद्रकांत दिनकरराव सपकाळ धुळे नाशिक 

३६ | श्रीमती स्नेहल प्रेमनाथ चव्हाण धुळे अमरावती 

३७ | श्रीमती आशा केडावलाल शार्मा जळगांव धुळे 

३८  । श्री. कल्पेश प्रतापराव देशमुख जळगांव नाशिक 

३९ | श्री. रणजित नरेंद्र नगराळे जळगांव नाशिक 

४० | at. गजानन भिकाजी खिल्लारे जळगांव वाशिम 

४१ | श्रीमती पुनम जगदीडश घोडके अहमदनगर नाशिक 

४२ | कु. रुपाली सत्यनारायण मेतकेवार अहमदनगर परभणी 

४३ | at. अरविद बापुसाहेब येगावकर अहमदनगर नांदेड 

४४ श्री. सुनिल पंढरीनाथ सातव अहमदनगर पुणे 

४५ श्री. संतोष गोविंद गाढवे अहमदनगर मुंबई 

४६ । श्रीमती क्रांती एस. कुलकणी अहमदनगर पुणे 

४७ | att. विनोद श्रीधर सुर्यवंशी पुणे सातारा 

४८ | श्री. प्रभाकर जगन्नाथ तरंगे पुणे सातारा 

४९ श्री. अमोलकुमार सुरेश ठाकुर पुणे मुंबई 

५० _ श्रीमती संगिता अनिल ढगे पुणे बीड 

५१ । श्रीमती शिला वा. खडके पुणे सातारा 

५२ | al. संतोष चंद्रकांत शिदे पुणे मुंबई 

५३ | श्री. अमित अनिल देवतरसे पुणे ठाणे 

५४  । श्री. धनंजय अच्युतराव वाकणकर पुणे बीड 

५५ | श्रीमती किरण प्रमोद बेडभर पुणे मुंबई 

५६ | श्रीमती रजनी महेश देशपांडे पुणे सोलापूर 

yo । श्री. अभिजीत अशोक गोपलकर सातारा सांगली 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


अ.क्र.  अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 

५८ | श्री. सुर्यकांत बाबुराव पोवार सातारा सांगली 

५९ । श्री. विकास वसंतराव घनवट सातारा सोलापूर 

६० | सौ. अंजुम फिरोज पठाण सातारा पुणे 

६१ | श्री. रघुनाथ दाविद खोत सातारा सांगली 

६२ | श्रीमती सुप्रिया विशाल मोरे - देसाई सातारा सोलापूर 

g3 श्रीमती पुष्पा जितेंद्र जाधव सातारा रत्नागिरी 

६४ | श्रीमती ज्योती संदिप पाटील सातारा सांगली 

६५ श्री. राजेश नेमिनाथ मडके सांगली कोल्हापूर 

६६ । श्रीमती शीला आकाराम नाईक सांगली सातारा 

६७ | SHAR अब्दुलगफुर नाईकवाडी | सांगली ठाणे 

६८ | Gl. राजश्री आर. डवाळे सांगली कोल्हापूर 

६९ | at. संदिप यशवंत पाटील सांगली सोलापूर 

७० । सौ. अल्पना गिरीश कुलकणी सोलापूर पुणे 

७१ । श्री. अमर अशोक डोके सोलापूर उस्मानाबाद 

७२ | सौ. सुवर्णा नागराज चव्हाण सोलापूर लातूर 

७३ श्री. सुर्यकांत अण्णा ढवळे सोलापूर सातारा 

७४  । श्रीमती रश्मी चंद्रशेखर नरवाडकर कोल्हापूर सांगली 

७५ | ait. संतोष सोपान परदेशी कोल्हापूर पुणे 

७६ | ait. देवेंद्र सदाशिव वैद्य औरंगाबाद औरंगाबाद 

७७ श्रीमती मनिषा अविनाश गंडले औरंगाबाद जालना 

७८ | श्री. नितीन कु. कांघे औरंगाबाद पुणे 

७९ | at. शोभा शरद विजयसेनानी औरंगाबाद जालना 

८० | श्रीमती अलकनंदा भास्करराव फुंदे औरंगाबाद पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


अ.क्र.  अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 

८१ | श्री. महेश राजेंद्रकुमार माळाणी औरंगाबाद वर्धा 

८२ | श्री. अशोक बाबुराव सोनवणे जालना औरंगाबाद 

८३ | श्री. मनोज रमेडा भांदुर्ग जालना सांगली 

८४ | श्री. दिलीप रामसिंग राठोड जालना मुख्यालय 
उपसंचालक, 
औरंगाबाद 

८५ | atl. बापुराव मारोतराव हाके परभणी नांदेड 

८६ | श्री. प्रविण विठ्ठलराव बुलबुले परभणी लातूर 

८७ _ | श्री. शिवराज नामदेवराव डावकरे परभणी नांदेड 

८८ | att. दिलीप नारायण वनवे बीड लातूर 

८९ | सौ. मोना सचिन राऊत बीड नागपूर 

९० | St. विशाल चंद्रनाथ मुरळीकर बीड पुणे 

९१ | श्री. नितीन बबनराव घोंगडे बीड औरंगाबाद 

९२ | al. बंडु नागोराव आढावे बीड यवतमाळ 

९३ श्री. रहेमत हबीब सय्यद बीड नांदेड 

९४ | श्रीमती देवयानी मधुकरराव सरदेशपांडे । नांदेड परभणी 

९५ । श्री. संजय दुर्गादास देशमुख नांदेड परभणी - पुर्णा 

९६ | श्रीमती जयमाला धोंडीराम राठोड नांदेड औरंगाबाद 

९७ | श्रीमती बबिता जी. संकाये उस्मानाबाद बीड 

९८ | सौ. उज्वला नागेंद्र बळे उस्मानाबाद सोलापूर 

९९ | श्रीमती सुजाता भगावनराव कदम उस्मानाबाद बीड 

षि oo | सौ. सुनंदा भीमराव चावरे लातूर नांदेड 

व्यि ०१ । श्रीमती ज्योती एस. वाघमारे लातूर पुणे 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


अ.क्र.  अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 
१०२ | श्री. अमित वा. जुनघरे अमरावती वर्धा 
१०३ | श्री. मंगेश भिमराव मानकर अमरावती अकोला 
१०४ श्रीमती रश्‍मी आर. भागवत अमरावती अकोला 
१०५ | श्री. अजय दडरथ केथवास बुलढाणा वर्धा 
१०६ | श्री. राजेश रामप्रसाद जेस्वाल बुलढाणा अकोला 
१०७ | सौ. विद्या देवेंद्र सोनटक्के अकोला बुलढाणा 
१०८ | श्री. क्षितीज नागोराव अनोकार अकोला बुलढाणा 
१०९ | श्री. पंकज वसंतराव महाले अकोला पुणे 
eel १० श्रीमती निलीमा नामदेवराव काळे अकोला चंद्रपूर 
ea ११ | श्री. गजानन गणपतराव पोकळे अकोला वर्धा 
११२ | श्री. सुधीर निळकंठराव वानखडे अकोला अमरावती 
993 श्री. संजय प्रताप चव्हाण वाशिम नांदेड 
११४ | श्री. योगेश पुरुषोत्तम सरोदे वाशिम औरंगाबाद 
११५ | श्री. विजय पांडुरंगजी सोगे यवतमाळ नागपूर 
११६ । श्रीमती प्रज्ञा लक्ष्मण हरणे यतवमाळ अमरावती 
११७ | al. संजय जगदिशाप्रसाद Rea यवतमाळ औरंगाबाद 
११८ | श्रीमती सिमा भालचंद्र रामटेके नागपूर चंद्रपूर 
११९ | श्रीमती संगिता मा. गोगे नागपूर गोंदिया 
१२० | श्रीमती प्रमिला सुधीर तिबुडे नागपूर यवतमाळ 
१२१ | श्री. अमरदिप अशोक चवरे नागपूर यवतमाळ 
१२२ | कु. रत्ना रघुनाथ घाटे नागपूर यवतमाळ 
१२३ श्रीमती दिपाली प्रेमदास गेडाम वर्धा नागपूर 
१२४ | at. गिरीष भारत सरवदे वर्धा सोलापूर 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


अ.क्र.  अभियोक्त्याचे नांव सध्याचे नियुक्तीचा | बदलीनंतरचा जिल्हा 
जिल्हा 
१२५ । श्रीमती मिनाक्षी नरेंद्र बेलसरे वर्धा अकोला 
१२६ | al. चंद्रशेखर रामभाऊ डाहे वर्धा अमरावती 
१२७ | श्री. विठ्ठल साधु तामगाडगे भंडारा नागपूर 
१२८ | al. मुकेश मोहनलाल पाटणकर भंडारा नागपूर 
१२९ | श्रीमती मेघा रविद्र महाजन चंद्रपूर गडचिरोली 
१३० | कु. ज्योत्स्ना विठ्ठल बन्सोड चंद्रपूर नागपूर 
१३१ | श्री. सुनिल मार्तडराव दामोदर चंद्रपूर अमरावती 
१३२ | श्रीमती. रुपाली मोहन खन्ना चंद्रपूर बुलढाणा 
933. | श्री. मोरेश्वर कृष्णाजी फुले गडचिरोली नागपूर 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या पुर्व मान्यतेने या बदल्या करण्यात येत आहेत. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अभियोक्त्यांनी बदली नंतरच्या 
पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमळबजावणी तात्काळ व 
कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

अ) सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता संवर्गातील बदलीसाठी जिल्हा प्रस्तावित करण्यात 
आला असुन जिल्ह्यात कोठेही पदस्थापना संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी करावी. 
बौ बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर बदली SSS अभियोक्ता त्यांच्या सध्याच्या 
पदावरुन कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजु करुन घ्यावे. 
सदर अभियोक्त्याला रुजु करुन न घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून 
वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
क) संबंधित अभियोक्त्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी कोणत्या 
दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत शासनास त्वरित कळवावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः डीपीपी-०११९/प्र.क्र.५७/पोल-१० 


४. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अभियोक्त्याने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम, 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणुक समजून संबंधित 
अभियोक्त्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 

uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१११२२८३०२९२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhal 
N, 


Kishor Shyamrao ४५५०५५ 


5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aalaldbcf0ec79c7c21 
43850ff6e8fdcb4c0d, 


h | INumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e 1 e58426881 bc36b968FF 
7 a e fa (0 dof45ce2d4bd3ff527ded2, Kishor Shyamrao Bhalerao 
2019.06.11 12:35:14 +05'30' 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह)(शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अ. व Y), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. संबंधीत सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता (संचालक, अभियोग संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

१०. संबंधीत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

११. निवड नस्ती/पोळल-१० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


